अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २७ /०४/२०२३ 


संदर्भ = १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.१५६/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१०/१०/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८ /०२/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र. कडा/आ- 
१/१०९०/२०२३, दि.१०/०४/२०२३ व जा.क्र. कडा/आ- १/११५६/२०२३, दि.१७/०४/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केळेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू, 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ 
पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि. ०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 


प्राधिकरण, जळगांव 


(विवरणपत्र-१ 


२ | गिरणा पाटबंधारे 
विभाग, जळगांव 


२९४ 
(विवरणपत्र-२) 


३५ 
(विवरणपत्र-५) 


३ | जळगांव पाटबंधारे 
विभाग,जळगांव 


२७८ 
(विवरणपत्र -३) 


३२ 
(विवरणपत्र-६) 


४ | धुळे पाटबंधारे 
विभाग, धुळे 


५९० 
(विवरणपत्र-४) 


३२ 
(विवरणपत्र-७ 


साठी मुदतवाढ 
अ. नियत अस्थायी । रुपांतरीत अस्थायी | मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
कार्यालयाचे नाव 

क्र. आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील शीर्ष 

मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 

पदांची संख्या पदांची संख्या 
a] २ ३ a a षु 
1 लाभक्षेत्र विकास १७ शि मागणी क्रमांक-आय->३ 


१) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
८०, सर्वसाधारण 
(४३० लाभक्षेत्र 

प्राधिकरण,जळगाव, 
(00) 

(00)(02) प्रशासकांची 

आस्थापना (अनिवायी 

(२७०५ ३६६७) 


विकास 


२) मागणी क्रमांक-आय-३ 
२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण, 
००१,संचालन व प्रशासन 
०४,परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 


एकूण 


११७९ 


९९ 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ११७९ 
पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर 
झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना संबंधित कर्मचारी 
कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 

यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०८/०२/२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०४२७१४५०२१०८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RAD NYA S HYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MESHRAM शि 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ” व १ ते ७ विवरणपत्रे 


प्रत:- 
१. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


४. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव, 
६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
७. कार्यासन अधिकारी, आ (प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. ५२/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २७/०४/२०२३ चे 
सहपत्र 


परिशिष्ट “ap 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गत ३ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ साठ 
मुदतवाढ 
कार्यालयाचे यत अस्थाय पां प्थाय 
अ.क्र. मख्य लेखाशीर्ष ब उपळेखा शीर्ष 
नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील = 
मुदतवाढ मंजूर पदांची | मुदतवाढ मंजूर पदांची 
संख्या संख्या 
शि २ 3 v & 
१ | लाभक्षेत्र बिकास १७ शि मागणी क्रमांक-आय-३ 
प्राधिकरण, (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
जळगांव ८०, सर्वसाधारण 
(४३०) अधिक्षक अभियंता 
ी a प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
: गिरणा पाटबंथा क्व २५ प्राधिकरण,जळगाव, 
बिभाग, जळगांव (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र- ५) (60) 
(००)(०२)प्रशासकांची आस्थापना 
३ | जळगांव २७८ २३२ (अनिवार्य) 
पाटबंधारे | (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) (२७०५ ३६६७) 
बिभाग,जळगांव 
=a 2) २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
०४ | धुळे पाटबंधारे ५९० ३२ ८०, सर्वसाधारण, 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) «०१संचालन व प्रशासन 
०४,परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता 
a प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ |. eee 
PRADNYA SHYAM फण्या 
MESHRAM oe 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०९ 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र. ५२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि.२७/०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयाचे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. [ पदाचेनावा | नाव | ae प 

१ | अधिक्षक अभियंता व प्रशासक १ 

२ | सहाय्यक अ.अ./उपविभागीय अभियंता २ 

३ | तहसिलदार १ 

x |लेखाधिकारी 11 | १ 

५ | अधिक्षक g 

६ | प्रथम लिपीव g 

७ | सहाय्यक आरेखक १ 

८ घुलेखक उच्चश्रेणी Po 

९ | प्रमुख दप्तर कारकुन १ 

१० | वरिष्ठ लिपोव १ 

१९१ । कनिष्ठ लिपोव 3 

१२ |टंकलेखक 11__| २ 

१३ | संगणक कार्यक्रम चालक १ 

a नाक | १ 

एकुण 1 ९१७ | 
PRADNYA SHYAM पणय 
MESHRAM 27001 1अी य 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०२ 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. २७ /०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. पदाचे नाव Pe ee प 

१ । सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अभि./अधि. २ 

२ | क. SAM. अ./स.अ.श्रेणी (२) १ 

३ | टंकलेखक ष्‌ 

४ | वाहन चालक रि 

५ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १९ 

६ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ३५ 

७ । कालवा निरोक्षक १२० 

८. |मोजणीदारा sss ष्र 

९ | संदेशक ११ 

१७ (Ree १३ 

११ | कालवा चोको २७ 

१२ | कालवा टप ३ 

'एकुण २९४ 
PRADNYA SHYAM या यशही 
MESHRAM NT cao 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०३ 
शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३/लाक्षेवि (आस्था) , दि. २७/०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत, 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. पदाचे नाव शिळ ८५ ६ प 
१ । कार्यकारी अभियंता १ 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अभि./अधि. ७ 
३ | क. अ./शा. अ./स.अ.श्रेणी (२) २३ 
४ | प्रथम लिपीव १ 
५ | विभागीय लेखापाल g 
६ |आरेखक [||| १ 
७ । सहाय्यक आरेखक १ 
८ | भांडारपाल १ 
९ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
१० | वरिष्ठ लिपीव ११ 
११ । कनिष्ठ लिपीव १६ 
१२ |टंकलेखक ssid ९ 
१३ |अनुरेखक | 
१४ | वाहन चालक ७ 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रोको सहाय्यक १५ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन १ 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 
१८ | कालवा निरीक्षव न 
१९ aT २८ 
२० | संदेशक 
२१ | नाईक १ 
२२ |शिपाः 1763311 WY 
२३ |चोकोदारा_ ss—siSY ७ 

२४ | कालवा al २१ 
२५ | कालवा टप ७ 
'एकुण २७८ 


PRADNYA SHYAM हय व 
MESHRAM oe 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०४ 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३,लाक्षेवि (आस्था), दि. २७/०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयांतर्गत 
धुळे पाटबंधारे विभाग,धुळे कार्यालयाचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 


दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. पदाचे नाव प्थायी पदे 

१ । कार्यकारी अभियंता g 

२ | सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अधि/.अभि. ९ 

३ | क. अशा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) ३८ 

४ | प्रथम लिपीव g 

५. |विभागीयलेखापाल | g 

६ |आरेखक 1 | १ 

७ | सहाय्यक आरेखक १ 

८ | भांडारपाल १ 

९ | सहाय्यक भांडारपाल १ 

१० । वरिष्ठ लिपीव १३ 

११ । कनिष्ठ लिपीव १९ 

१२ [टंकलेखक sss १२ 

१३ । अनुरेखक ८ 

१४ | वाहन चालक ९ 

१५ | स्थापत्य अभियांत्रोको सहाय्यक २८ 

१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन g 

१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ५५ 

१८ | कालवा निरीक्षव १६० 

१९ apm ८० 

२० | संदेशक २० 

२९ |नाईक 11 g 

२२ | शिपाई wa 

२३ |चोकोदारा | ९ 

२४ | कालवा चोको ६० 

२५ | कालवा टप २० 
'एकुण "५९० 

PRADNYA SHYAM 1 -.» 
MESHRAM ह 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. २७/०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक । व 
२ 3 v 

g | प्रभाकर बाबुराव भाबड मजुर २१/०५/२०२२ 
२ राजेंद्र मोहनसिंगमहाले | मजुर ३१/१०/२०२३ 
३  । रंगराव धुडकू प | aire | ३१/०५/२०२४ 
४ | श्रीमती शोभा विलास प कारकुन ३१/०८/२०२४ 
५  । विजय महारु चौधरी मुकादम २१/०६/२०२२ 
६ | मोहम्मद युसुफ बागवान | चोकिदार | ३१/०१/२०२५ 
७ | शंताराम सुकदेव महाजन मजुर २१/०५/२०२४ 
८__| रोहोदासदोलतपाटील | मजुर ३१/०५/२०२३ 
९ | नारायण रामा भोई मजुर २८/०२/२०२४ 
१० । दिनकर सांडु प | चोकिदार | ३१/०५/२०२६ 
१९ | विरभान आंकार प मजुर २१/०५/२०२४ 
१२ । बापु मोतीराम अलवण मजुर २१/०५/२०२३ 
१३ | लक्ष्मणउत्तम प मजुर २१/०५/२०२४ 
१४ | भाउुसाहेब विठठल प मजुर २१/०५/२०२४ 
१५ । धनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
१६ । माधव नाटु चोधरी मजुर २१/०३/२०२३ 
१७ | नारायण केशव पवार मजुर २१/०५/२०२४ 
१८ | तुकाराम पिरा प मजुर ३१/०१/२०२५ 
१९ शंकर प मजुर ३०/०६/२०२५ 
२० । राजेद्र अर्जुन प मजुर २१/०५/२०२९ 
२१ | राजेद्र शामसिंग संर्यवंशी मजुर ३१/०५/२०२८ 
२२ | सिताराम दामु थोरे ।___ चौकिदारा | ३१/०५/२०२७ 
२३ । विठठल रुपजी पवार मजुर २१/०५/२०२३ 
२४ | सजन पुंडलीक अहिरे मजुर ३१/०५/२०२३ 
२५_ (ee मजुर ३०/०५/२०२७ 
२६ | अनिल भास्कर शिंप बि.यंत्रचालक ३०/०८/२०२७ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र | aa | नाव पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक । व 
९ २ 3 v 
२७ | कैलास ais भाईटे बि.यंत्रचालक ३१/०३/२०२८ 
२८ | संजय सुखबीर वाल्मीको जनरेटर ऑपरेटर २१/१२/२०२४ 
२९ । सुरेश हरचंद प मजुर ३१/०३/२०२३ 
३० «| रविंद्र रंगंराव प मजुर २१/०१/२०२९ 
३१ | प्रभाकर दिनकर प मजुर २१/०१/२०२५ 
३२ | राजेंद्र हरी प मजुर २०/११/२०२६ 
३३ । छोटु देवराम चौधरी ।___चोकिदार | ३१/०३/२०२७ 
३४ | श्रो.दत्तु भिका प मजुर २१/०१/२०२६ 
३५ | शेख हमीद पौरमोहम्मद बागवान मजुर ३१/०५/२०२३ 
एकूण ३५ पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM br cn rrannya siya MesHnan 
M ES H RAM MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Date: 2023.04.27 14:58:24 --05'30' 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०६ 
शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. २७ /०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
कार्यालयाचे नाब:- कार्यकारी अभियंता,जळगांब पाटबंधारे विभाग,जळगांव 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचा-यांचे नाव पदनाम i eee व 
a २ 3 v 
१ । मधुकर लक्ष्मण अत्तरदे मजूर ३१/०५/२०२३ 
२ | देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
३ | मधुकर परशुराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
४ | युनुस खां मानखां तडवी मजूर २०/०६/२०२८ 
५. | रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
& । करनसिंग माधव पवार मजूर ३१/०५/२०२३ 
७ | उत्तम झिपरु सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
८ । सूलतान रमजान तडवी मजूर ३१/०५/२०२३ 
९ | घेवर गिरधर पाटील मजूर ३१/०५/२०२५ 
१० | सुकलाल हरसिंग महाले मजूर ३०/०९/२०२३ 
११ | TSR जयराम वाघ मजूर ३०/०९/२०२३ 
१२ | दिलीप मदन धोबी चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
१३ | राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
१४ | भाईदास केशव पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
१५ | बाळू बंडू न्हावी मजूर २१/१०/२०२४ 
१६ | बसंत अमृत पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
१७ | राजेंद्र गोविंदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
१८ | सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. [chitin नाव पदनाम [ ee व 
१ २ 3 v 
१९ | नाना जयराम पाटील — ३१/०५/२०२३ 
२० | पांडुरंग दगा पाटील मगर ३१/०१/२०२५ 
२१ | गप्फार जुम्मा पिंजारी मजुर ३१/०१/२०२४ 
२२ | आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
२३ | संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
२४ । प्रकाश सुका इंगळे मगर ३०/०६/२०२६ 
२५ | शालीक किसन सोनवणे मर ३१/०५/२०२४ 
२६ । भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ३१/०५/२०२५ 
२७ | मनोहर दामू पाटील — ३१/०५/२०२३ 
२८ | गोपाळ चिंतामण पाटील मजूर ३१/०५/२०२६ 
२९ | विठठल भगवान पाटील मजूर ३१/०३/२०२३ 
३० | रमेश गोविंदा पाटील मजूर ३१/१२/२०२३ 
३१ | शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
३२ । प्रभाकर पांडूरंग चौधरी चौकोदार ३१/०५/२०२३ 
एकूण ३२ पदे 
PRADNYA SHYAM Fase 
MESHRAM eae 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२ ३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ०७ 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२३/प्र.क्र.५२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. २७/०४/२०२३ रोजीचे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 


रूपातंरीत अस्थाई आस्थापोबरील पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव 'पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 

ral २ 3 v 

१. अंबालाल मककन पाटील मोजणीदार ३१/०३/२०२५ 
२ । विश्‍वास भास्कर पाटील मुकादम ३१/०५/२०२५ 
३ किशोर भगवान पाटील स्वच्छक ३१/०८/२०२३ 
y | रमेश रामचंद्र जाधव चौकोदार ३१/०५/२०२४ 
र दिलीप विश्राम सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२५ 
६ | रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
७ | अल्लाउद्दीन कुतुबुद्दीन मन्यार मजुर २३१/५/२०२४ 
८ | रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१/०५/२०२६ 
९ । सुभाष गजमल पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
१० | संजय दिंगबर ब्राम्हणकर मजुर ३१/०५/२०२७ 
१९ | एकनाथ रामचंद्र निकम मजुर क 
१२ | शिवाजी पतींग पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१३ | रामदास हिलाल वाघ मजुर ३१/०५/२०२५ 
oy: || St बाजीराव पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१५ जोतीलाल काशा भिल मजुर ३१/५/२०२३ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र.५२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
Za २ 3 v 
१६ | SPT विठ्ठलन्हावी मजुर ३०/०६/२०२५ 
१७ । विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०/०६/२०२९ 
१८ | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर २१/०५/२०२४ 
१९ | भरत आबल्या भिल मजुर ३१/०५/२०२७ 
२० | गिरधर वाल्मीक सुर्यवंशी मजूर ३१/१२/२०२६ 
gg बापु दयाराम माळी मजुर ३१/०५/२०२८ 
२२ | संजय परशराम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
२३ | छोटुलाल बुला पाटील मजुर २१/०५/२०२५ 
by भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०३/२०२६ 
२५ | गुलाब फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०५/२०२७ 
२६ | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१/०८/२०२३ 
२७ | भिला लाला सुर्यवंशी मजूर २१/०५/२०२६ 
२८ । निंबा पुंडलीक पाटील मजूर ३०/०६/२०२३ 
gq प्रकाश रघुनाथ पवार मजुर ३०/०४/२०२३ 
३० | हरी भिका मोरे चोकोदार ३१/१२/२०२६ 
३१ साहेबराव लोटन शिंदे मजुर ३१/०५/२०२४ 
३२ | भगवान दयाराम सोनवणे मजूर ३०/०४/२०२३ 
एकूण ३२ पदे 
PRADNYA SHYAM वाली 
MESHRAM eal 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


